रायगड जिल्ह्यातील सुधागड-पाली 
तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्ता ग्रामीण 
मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ 
मध्ये समाविष्ट करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.९०/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई०३२ Yoo- 
दिनांक - ३० नोव्हेंबर, २०२२ 


पहावे :- मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 
जा.क्र. मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्न्ती/२१२५, दिनांक २३/०६/२०२२ 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये रायगड जिल्ह्यातील सुधागड-पाली तालुक्‍यातील योजनाबाह्य रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मध्ये ग्रामीण मार्ग म्हणून समाविष्ट करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनास सादर केलेला आहे. सदर रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद, अलीबाग यांनी मागणी केलेली 
आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद, 
अलीबाग यांची मागणी विचारात घेता सदर रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण व मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद, अलीबाग यांची मागणी विचारात घेऊन रायगड जिल्ह्यातील 
सुधागड-पाली तालुक्‍यातील खालील रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना सन २००१- 
२१ मध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव | साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
करावयाची एकूण | नंतरचा क्रमांक 
लांबी (कि.मी. 
ea . | tect अवंढे रस्ता. ०/०० ते १/०० ‘| १.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- १४० 
एकूण १.०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.९०/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील रायगड जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १ ००.कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३०३.८८० + १.००) म्हणजेच 
३०४.८८० कि.मी. इतकी होईल . 

हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२१२२११२५३३९१९१८ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igit 


GANPAT SANDIPAN = a 
KACHARE a 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) विभागीय आयुक्‍त, कोंकण. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, रायगड. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग. 

५) अधिक्षक अभियंता, रायगड सा.बां.मंडळ, कोंकणभवन. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 

विकास योजना 2oo9-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 

जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पनवेल. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


